नोगा उत्पादने राज्यातील सर्व अधिकृत 
रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी 
ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०१८/४९१/प्र.क्र.११४/नापु-३१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०१८. 


वाचा : १. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक साविव्य- 
२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१, दिनांक १९ जानेवारी, २०१८. 
२. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक साविव्य- 
२०१७/५६/प्र.क्र.२४/नापु-३१, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
३. शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक साविव्य- 
२०१८/अनौ.सं.०३/प्र.क्र.८५/नापु-३१, दिनांक ०५ एप्रिल, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध 
महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) या दुग्धशाळेचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव 
दुकानामध्ये विक्रीस ठेवण्यास शासन निर्णय दिनांक १९ जानेवारी, २०१८ व दिनांक ९ मार्च, २०१८ अन्वये 
परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय दूध योजनेत उत्पादित होणाऱ्या दूध व 
दुग्धजन्य तसेच आरे ब्रँडचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे वितरण राज्यातील शिधावाटप केंद्रांमधून विक्री करण्यास 
शासन निर्णय दिनांक ५ एप्रिल, २०१८ अन्वये परवानगी देण्यात आली आहे. 

त्याच धर्तीवर नोगा उत्पादनाचे वितरण राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानामध्ये 
विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत विनंती महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांनी 
केली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दूकानांतून नोगा उत्पादने राज्यातील सर्व 
अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी, नोगा उत्पादने राज्यातील सर्व अधिकृत 
रास्तभाव/शिधावाटप दूकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
२. नोगा कंपनीच्या उत्पादनांचे कंपनीच्या वितरकांमार्फत राज्यातील रास्तभाव दुकानांपर्यंत वितरण 
करण्यात येईल. 
३. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या योजने प्रमाणे नोगाची उत्पादने विक्रीपोटी मिळणाऱ्या 
कमिडनसाठी संबंधित रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित योजनेच्या वितरकांशी व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास 
महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयाशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्‍यक राहील. हा व्यवहार महाराष्ट्र कृषि उद्योग 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहील. यात शासनाचा कोणताही 
सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही. सोबत वितरकांची व महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या 
विभागीय कार्यालयांची यादी जोडली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१८/४९१/प्र.क्र.११४/नापु-३१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०७१४३३३५४१०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्र्त 


Cc AW A 0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


u=Food Civil Supplier And 
‘ode=400032, st=Maharashtra, 
50f79b022d09a6c745e92beb 


Bhaskar oe 

Baburao Patil णा” 
(भा.बा.पाटील) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


८. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 
९. मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


१०, 


११, 
१२. 


१3. 
१७. 
१६५. 
१६. 


१७. 
.उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा)परळ, मुंबई. 


१८ 


१९. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचे कार्यालय , मुंबई. 


२० 
२१ 


२२. 
२२. 
२४. 
२५. 


२६. 


नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला 
चर्चगेट, मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, कृषि उद्योग भवन, 
दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-४०० ०६५. 

सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव, उप सचिव , अवर 
सचिव व कक्ष अधिकारी. 

उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 


महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन , मुंबई (१०प्रती). 

माहिती व जनसंपर्क संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 

अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशन, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल स्टोअर्स, 
अन्सारी काट्यासमोर, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे ४११ ०१९. 

अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक महासंघ, 
साई भगित्रा निवास, एन-४ सिडको, ए.सी. प्लॉट नं.९, औरंगाबाद. 


२७. अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टळ हाऊस, ७ जे टाटा मार्ग, मुंबई. 
२८.निवड नस्ती,कार्यासन ना.पु.३१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित 


अनु विभागीय कार्यालय 
क्र 
हि अकोला :-महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादीत, विभागीय 


कार्यालय, पारस बिल्डींग,संतोषी माता मंदिर जवळ,ढमाळले चौक,अकोला- 
४४४००१.दूरध्वनी क्र.०७२४-२४२६०२१/२४३०४६९. 


अमरावती:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय ,चौधरी कॉम्पलेक्स,चौधरी चौक,कॉटन मार्केट, /.॥॥./.रोड, 
अमरावती-४४४६०१. दूरध्वनी क्र. ०9२१-२५६२०६५/२५६३०२३. 


औरंगाबाद:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय AT सहकार,रेल्वे स्टेशन समोर,मासपुरा एस.वर्कशॉप 
CAR, Tal नगर, औरंगाबाद-४३१००१. दूरध्वनी क्र. ०२४०- 
२३३२१९०/२३२१३३२. 


चंद्रपुर:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय, पोपट बिल्डींग, दुसरा माळा, पुर्ला बाजार, जटपुरा गेट 
जवळ,चंद्रपुर-४४२४०१. दूरध्वनी क्र. ०७१७२-२५५९१३. 


जळगांव:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय,प्लॉट नं.४८, जिल्हा सहकार बोर्ड हाऊसिंग सोसायटी,जळगांव- 
४२५००१. दूरध्वनी क्र. ०२५७-२२३९४८८. 


कोल्हापुर:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय,५१७/ई, महारानी ताराबाई चौक, कावळा नाका कोल्हापुर-४१६००१ 
दूरध्वनी क्र. ०२३१-२५३७८११/२५३७६८२. 


नागपुर:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय, गणेश पेठ, आगाराम देवी पेट्रोल पंप जवळ, नागपुर-४४००१८. 
दूरध्वनी क्र. ०७१२-२७२०२२८/२७२०३१४. 


नांदेड :- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित,विभागीय 
कार्यालय “समृध्दी” न्यु मोंढा,स्टेट बँक जवळ, नांदेड . दूरध्वनी क्र. ०२४६२- 
२८५०११/२८५०१२. 


नाशिक:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित,विभागीय 
कार्यालय,देवळाली नाका,नवी मुंबई आग्रा रोड महामार्ग, नाशिक-४२२००१. 
दूरध्वनी क्र. ०२५३-२५९५८७९/२५९४९७८. 


हि 0 


उस्मानाबाद:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय, नांदेड बिल्डींग ,१ ला माळा,शिवाजी चौक,उस्मानाबाद-४१३५०१. 
दूरध्वनी क्र.०२४७२-२२३३१८/२२२०६७. 


7 १ 


पणे:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित,विभागीय 
कार्यालय,प्लॉट नं.६५३ ते ६६०,गुलटेकडी, मार्केट यार्ड,पुणे-४११०३७. 
दूरध्वनी क्र. ०२०-२४२६३९८५/२४२६३९८६. 


१२ 


रत्नागिरी:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित,विभागीय 
कार्यालय,प्लॉट नं.पी/७३,म.औ.वि.म.औद्योगिक वसाहत, मिरजोळे, 
रत्नागिरी-४१५६३९. दूरध्वनी क्र. ०२३५२-२३०५१८. 


१३ 


ठाणे:- महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामडंळ मर्यादित, विभागीय 
कार्यालय, कृषि उदयोग भवन, दिनकरराव देसाई मार्ग,आरे मिल्क 
कॉलनी, गोरेगांव (पुर्व),,मुंबई-४०००६५. दूरध्वनी क्र. ०२२-२९२७२५३०. 


